मौजे .पळशी (श) (ता., जि. औरंगाबाद) येथील नळ 
पाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो - २०१८/प्र.क्र.४८/पापु १८ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०८ जुन २०१८ 


१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांचे मुळ प्रशाकीय मान्यता आदेशा 
जा.क्र.जिपओऔ/पापु/निवीदा/२०१४/१९१/दि. ०३/०२/२०१४. 

२) अधिक्षक अभियंता, भारत निर्माण कक्ष, औरंगाबाद यांचे मुळ तांत्रिक मान्यता क्र.३१८, 

दिनांक ०३/०३/२०१४. 

अधिक्षक अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मंडळ, औरंगाबाद यांची सुधारीत तांत्रिक मंजूरी 

क्र.१४१६ दि. ३०/६/२०१७ 

ग्राम पंचायत, पळशी (श) ता.जि.औरंगाबाद यांचे सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यतेचा 

देण्याबाबतचा ठराव क्र.१४ दि.१६/०८/२०१७. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. जिपओऔ/पापु/तांशा/२०१७/१६८ 

दि. २९/१/२०१८ 


AN 
~~ 


Ac 


o~ 
— 
~~ 


प्रस्तावना:- 


मौजे .पळशी (ठ) ता., जि. औरंगाबाद येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या 
रु.२,४०,५७,०००/-लक्ष (ढोबळ) किमतीच्या अंदाजपत्रकास संदर्भीय क्र.१ येथील जिल्हा जलव्यवस्थापन 
व स्वच्छता समिती, जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांनी ठराव क्र.७० अन्वये मुळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली. व त्यास संदर्भ क्र. २ अन्वये अधिक्षक अभियंता, भारत निर्माण कक्ष, औरंगाबाद यांनी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान केली आहे.तथापी सदर योजनेच्या कामात वाढ झाल्यामुळे योजनेच्या खर्चात वाढ झाली. 
त्यानुसार, संदर्भ क्र.३ अन्वये अधिक्षक अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मंडळ, औरंगाबाद यांनी सुधारीत 
तांत्रिक मंजूरी प्रदान केली असून संदर्भ क्र.४ अन्वये ग्राम पंचायत, पळशी (शा) यांनी सुधारीत मान्यता 
देण्याबाबतचा ठराव संमत केला आहे. त्यानुषंगाने संदर्भ ५ अन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, औरंगाबाद यांनी प्रस्तुत नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या आराखडयास व अंदाजपत्रकास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. तदनुषंगाने प्रस्तुत योजनेच्या रु. २,३२,०६,२००/- 
(ढोबळ) किंमतीच्या. आराखडयास व अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो - २०१८/प्र.क्र.४८/पापु १८ 


शासन निर्णय:- 


मौजे पळशी (श) ता., जि. औरंगाबाद येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु. २,३२,०६,२००/- 
(ढोबळ) (अक्षरी रुपये दोन कोटी बत्तीस लक्ष सहा हजार दोनशे फक्त) एवढ्या सुधारित किंमतीच्या 


अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधिन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी 


१. उपरोक्त नमुद सुधारित किंमतीत उर्वरित सर्व कामे ३ महिन्यात पूर्ण करावीत. 


. या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक मान्यता 


देतांना नमुद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


. ही योजना पूर्ण झाल्यावर ती संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात यावी. संबंधित कार्यकारी 


अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग ,जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांच्याकडून योजना प्रत्यक्षात 
पूर्ण झाली आहे, या आशयाची सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत योजना 
ताब्यात घेण्यास संबंधीत ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद जबाबदार राहील. योजना प्रत्यक्षात पूर्ण 
झाल्यावर लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद व संबंधित ग्रामपंचायतचे 
अधिकारी व कंत्राटदार यांनी योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी आणि sar 
पाहणीत कोणतेही दोष आढळून आल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते सुधारण्यात यावेत. 


. सदर योजना पुर्ण झाल्यावर संबंधीत ग्रामपंचायतीने योजना हंस्तातरित करुन घेणे बंधनकारक 


राहील. 


. ही योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरुन) या साठी दरवर्षी 


येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी, योजनेतीळ घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी 
संबंधित ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस शासनकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही. 


. सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील 29% पाणी पुरवठा योजना या 


देखाभाल दुरुस्ती अभावी, वीज देयक न भरल्यामुळे ( Poor maintenance/nonpayment of 
electricity of bills) ¢¢ पडल्या असल्याचे दिसून येते. यास्तव सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या 
सक्षम राहण्याच्या दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्‍यकतेनुसार वाढ करण्याची जबाबदारी 
संबधित ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद यांची राहील. 


७. हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
८. प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्सुधारीत केळी जाणार नाही याची जबाबदारी जिल्हा 


परिषदेची राहील. 


२. या योजनेच्या सुधारित किंमतीतील वाढीव खर्च रु. ३०,०९,५०३/- (ढोबळ) (अक्षरी रुपये तीस लक्ष 
नऊ हजार पाचसे तीन फक्त) हा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमा खालील राज्य हिछ्यातून 


/जिल्हा नियोजन मंडळाकडून/किमान गरजा कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध होणा-या निधीतून करण्यात 


यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पापुयो - २०१८/प्र.क्र.४८/पापु १८ 


३. प्रस्तुत योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभागाच्या दि. १७/०४/२०१५ च्या क्र. 
विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२ या शासन निर्णयातील भाग पहिला, उपविभाग-३ मधील 
अ.क्र. ६ (सहा) परिच्छेद क्र. २७ (अ) अनुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार देण्यात 
येत आहेत. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०८१२००१६८८२८ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Suresh Sawairam 
084124, 
riall -bcaaf1242528ff3cd 2c8eb03929321c1c09c0a7c4d906e3b8 
a h O 4767709769, Si h Saw im 
D 2018.06.08 12:00:01 +05'30' 


(सु.स. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Suresh Sawairam Rathod 
॥ Mahar , ou=Water Supply and S 


100032, 
600९04! 4f42f0c1 38d 1aa06f854d5b9bd6874 


vrog 


प्रत, 


१) मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 

मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधान परिषद. 
मा. विधानमंडळ सदस्य (सवी 


) 
) 
) 
) 
) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


०८ 


o~ 


4 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र १, मुंबई 

संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय संस्था(वासो), बेलापूर, नवी मुंबई. 


£33) 


nN S&S 


vo 


१०) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद 
११) अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद 
१२)संचालक(वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, बेलापूर,नवी मुंबई 
१३) उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, औरंगाबाद 
१४) वरिष्ट भुवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, औरंगाबाद 
१५) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१७) अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१८)प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१९) मु.अ. तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई 
२०) कार्यासने (पापु-०४, ०६,०७,०९,१०,१३,१७ व २०), पा. पु. व स्व. वि.,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
२१)निवड नस्ती कार्यासन पापु-१८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


